रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/९७८, दिनांक २५/०३/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी 
सदर रस्ता CHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील खालील 
रस्ता प्रजिमा म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी) | क्रेमांक 
हिं । मासू आवरे असोरे भातगाव राई पूल | इतर जिल्हा | (०/००ते २४/३००) २४.३०० । प्रमुख 
रस्ता. मार्ग ५८ २४.३०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-१०३ 
एकूण २४.३०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २४.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(१९५१.४७५ + 28.300) म्हणजेच १९७५.७७५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २४.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१२१६.४६-२४.३००) म्हणजेच ११९२.१६० कि.मी. 
इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११२१०१०७५१८ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
कराव) 

३) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चिपळूण. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


wren ७6. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


